RNI No.MAHBIL/ 2009/ 31732 


Reg . No.MH /MR /South -320 /2013-15 


SHRI 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार 


वर्ष ५ , अंक ३० ]] 


[ पृष्ठे १३ 


. 


गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०१४ / माघ २४-३०, शके १९ ३५ 

[किंमत : रुपये ९.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


~ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन इमारत, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २७ जानेवारी २०१४ 

अधिसूचना 
भारताचे संविधान . 

क्रमांक व्हीपीएम . २६१३ / प्र.क्र . १८१/ पं.रा. ४ ( २२).- भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ च्या खंड ( ग) व महाराष्ट्र ग्रामपंचायत 
अधिनियम (१९ ५९ चा तीन ) कलम ४ या संदर्भात काढण्यात आलेल्या पूर्वीच्या सर्व अधिसूचनांचेकिंवा संलेखांचे अधिक्रमण करून तसेच याद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि या संदर्भात समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि औरंगाबाद जिल्हा परिषदेची 
स्थायी समिती व औरंगाबाद जिल्ह्यातील कन्नड तालुक्यातील ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभा, डोंगरगाव यांच्याशी विचारविनिमय करून, महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल, याद्वारे औरंगाबाद जिल्ह्यातील कन्नड आणि फुलंब्री तालुक्यातील अनुक्रमे डोंगरगाव आणि कान्हेंगाव या सोबतच्या अनुसुचीतील 
स्तंभ (३ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे महसुली गावांचा समावेश असलेले स्थानिक क्षेत्र हे ज्या दिनांकापासून स्वतंत्र गाव असेल आणि 
संविधानाच्या भाग ९ च्या प्रयोजनासाठी अनुसूचीतील स्तंभ ( २) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे अनुक्रमे डोंगरगाव आणि कान्हेगाव स्वतंत्र गाव या 
नावाने ओळखले जाईल तो दिनांक म्हणून २७ जानेवारी २०१४ हा दिवस विनिर्दिष्ट करीत आहेत . 

अनुसूची 
अ . क्र . 

महसुली गाव 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


गावाचे नाव 


१ 
२ 


डोंगरगाव 
कान्हेगाव 


डोंगरगाव 
कान्हेगाव 


महाराष्ट्राराचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


डॉ . मल्लीनाथ कलशेट्टी, 
शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - अ -१ 


? 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९, २०१४ /माघ २४-३०, शके १९ ३५ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 


* Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , Mumbai 400 001, 

dated 27th January 2014 . 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 


No. VPM . 2613 /CR - 181/PR -4 ( 22 ).— In exercise of the powers conferred by clause (g ) of article 
243 of the Constitution of India , read with section 4 of the Maharashtra Village Panchayats 
Act (III of 1959), and of all other powers enabling it in this behalf, and in supersession of all the 
previous notifications or instruments issued in this behalf, and after consultation with the Standing 
Committee of the Zilla Parishad , Aurangabad , Village Panchayat and Gram Sabha , Dongargaon , 
in Kannad Tahsil of Aurangabad District , the Governor of Maharashtra hereby specifies, the day 
of 27th January 2014 , to be the date from which each of the local area , comprising the revenue 
villages , of Dongargaon and Kanhegaon in Kannad and Fulambri Tahsil , respectively , in 
Aurangabad District, specified in column ( 3 ) of the schedule appended hereto, to be the distinct 
villages and shall be known by the name of the villages Dongargaon and Kanhegaon , respectively 
as specified in column (2 ) thereof, for the purposes of Part IX of the Constitution . 


Schedule 


Sr. No. 


Name of Villages 

( 2 ) 


Revenue Villages 

( 3 ) 


( 1 ) 


1 


Dongargaon 
Kanhegaon 


Dongargaon 
Kanhegaon 


2 


.. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . MALLINATH KALSHETTI, 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०१४ /माघ २४-३०, शके १९ ३५ 


३ 


. 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन इमारत , २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २७ जानेवारी २०१४ 

अधिसूचना 
भारताचे संविधान . 

क्रमांक व्हीपीएम . २६१३/ प्र.क्र . १८० / पं.रा. ४ ( २२).- भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ च्या खंड ( ग) व महाराष्ट्र ग्रामपंचायत 
अधिनियम (१ ९ ५ ९ चा तीन ) कलम ४ या संदर्भात काढण्यात आलेल्या सर्व अधिसूचनांचेकिंवा संलेखांचे अधिक्रमण करून तसेच याद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि या संदर्भात समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि औरंगाबाद जिल्हा परिषदेची स्थायी 
समिती व औरंगाबाद जिल्ह्यातील फुलंब्री तालुक्यातील ग्रामपंचायत व ग्रामसभा चिंचोली ( नकिब ), हिवरा यांच्याशी विचारविनिमय करून , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे औरंगाबाद जिल्ह्यातील फुलंब्री तालुक्यातील चिंचोली ( नकिब ) आणि हिवरा या सोबतच्या अनुसूचीतील स्तंभ ( ३ ) 
मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे महसुली गावांचा समावेश असलेले स्थानिक क्षेत्र हे ज्या दिनांकापासून स्वतंत्र गाव असेल आणि संविधानाच्या भाग ९ 
च्या प्रयोजनासाठी अनुसूचीतील स्तंभ ( २) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे चिंचोली ( नकिब ) आणि हिवरा स्वतंत्र गाव या नावाने ओळखले जातील 
तो दिनांक म्हणून २७ जानेवारी २०१४ हा दिवस विनिर्दिष्ट करीत आहेत . 

अनुसूची 

महसुली गावांचा गट 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ . क्र . 


गावाचे नाव 


१ 


चिंचोली, 


शहापूर 


चिंचोली ( नकीब ) 

हिवरा 


२ 


हिवरा 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . मल्लीनाथ कलशेट्टी, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९, २०१४ /माघ २४-३०, शके १९ ३५ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, Mumbai 400 001, 

dated 27th January 2014 . 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 


No. VPM . 2613 /CR - 180 /PR -4 ( 22 ).— In exercise of the powers conferred by clause (g ) of article 
243 of the Constitution of India , read with section 4 of the Maharashtra Village Panchayats 
Act ( III of 1959), and of all other powers enabling it in that behalf, and in supersession of all the 
previous notifications or instruments issued in this behalf, and after consultation with the Standing 
Committee of the Zilla Parishad , Aurangabad , Village Panchayat and Gram Sabha , Chincholi 
(Nakib ) and Hiwara , in Phulambri Tahsil of Aurangabad District, the Governor of Maharashtra 
hereby specifies , with effect from the 27th January 2014 , to be the date from which each of the 
local area comprising the group of revenue villages of Chincholi (Nakib ) and Hiwara , in Phulambri 
Tahsil , in Aurangabad District, specified in column ( 3 ) of the schedule appended hereto , to be the 
distinct villages and shall be known by the name of the villages Chincholi (Nakib ) and Hiwara , as 
specified in column (2 ) thereof, for the purposes of Part IX of the Constitution . 


Schedule 


Sr. No. 


Name of Village 

( 2 ) 


Group of Revenue Villages 

( 3 ) 


( 1 ) 


1 


Chincholi (Nakib ) 


Chincholi, Shahapur 


2 


Hiwara 


Hiwara 


.. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . MALLINATH KALSHETTI, 


Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९ , २०१४ / माघ २४-३० , 


शके १ ९ ३५ 


५ 


२ . 


४ . 


५ . 


नियोजन विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २८ जानेवारी २०१४ 

अधिसूचना 
सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम , २००८ . 

क्र . असांस -२०१३ / प्र.क्र .१८ ९ / का -१४१७. – केंद्र शासनाच्या सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम , २००८ च्या कलम ३ व ४ द्वारे ( २००९ च्या 
कलम ७ व्दारे ) दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून सांख्यिकी संग्रहण नियम, २०११ च्या नियम ५ व ७ अन्वये, महाराष्ट्र शासन खाली दिलेल्या 
अनुसूची १ मध्ये उल्लेख केलेल्या बाबींनुसार सांख्यिकी पाहणी, यापुढे जिला वार्षिक उद्योग पाहणी २०११-१२ ( राज्य नमुना ) असे संबोधले गेले 
आहे, याद्वारे वस्तुनिर्माण व त्या अनुषंगिक कार्ये या संबंधीची आकडेवारी गोळा करण्याचे आदेश देत आहे. 

महाराष्ट्र शासन उपरोक्त आदेशासंदर्भात खाली दिलेल्या अनुसूची २ मध्ये उल्लेख केलेल्या व्यक्तींची राज्याच्या भौगोलिक क्षेत्रातील 
उद्योगांसंबंधी सांख्यिकी माहिती गोळा करणारे सांख्यिकी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 

३ . संबंधित सांख्यिकी अधिका-याद्वारे प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीला प्रत्येक माहिती देणाऱ्या व्यक्तीद्वारे दिल्या गेलेल्या माहितीची पडताळणी, 
त्यासंबंधीच्या लेख्यांची व कागदपत्रांची पाहणी करणे व ते तपासणे तसेच आवश्यकतेनुसार त्या संबंधी स्पष्टीकरण मागणे या कामासाठी सांख्यिकी 
अधिका -याच्या कार्यक्षेत्रात नियुक्त केले जाईल. या प्रत्येक व्यक्तीकडे सांख्यिकी अधिका- याने त्यांना दिलेले छायाचित्रासह असलेले ओळखपत्र 
त्याच प्रमाणे प्राधिकार पत्र सोबत असणार आहे. 

वार्षिक उद्योग पाहणी २०११-१२ ( राज्य नमुना) या पाहणी संदर्भात माहिती देणाऱ्याकडून गोळा केलेल्या माहितीची योग्य ती छाननी व 
तपासणी केल्यानंतर अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील अधिकाऱ्यांकडून माहितीचे संस्करण केले जाईल . 

वार्षिक उद्योग पाहणी २०११-१२ ( राज्य नमुना ) च्या कोणत्याही कामाशी संबंधित सर्व व्यक्ती ह्या सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, २००८ 
( २००९ चा ७) तसेच सांख्यिकी संग्रहण नियम, २०११ मधील तरतुदींखाली अंमलात असतील. कोणत्याही सांख्यिकी अधिकाऱ्याला अधिनियमाच्या 
कलम ४ च्या उप कलम ( ४ ) अथवा ( ६ ) नुसार कोणतेही अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. 

अनुसूची १ 
१ . सांख्यिकी संकलन करण्याचा विषय व प्रयोजन. - वार्षिक उद्योग पाहणी २०११-१२ ( राज्य नमुना ) द्वारे संघटित वस्तुनिर्माण 
( ज्यात उत्पादन प्रक्रिया, दुरूस्ती सेवा, वायु व पाणीपुरवठा आणि शीतगृहे या संबंधीत कार्यांचा समावेश आहे ) क्षेत्राची वाढ , रचना व संरचना 
संबंधीत आकडेवारी गोळा केली जाते. 

२. सांख्यिकी संकलनासाठीचे भौगोलिक क्षेत्र. - सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम , २००८ अंतर्गत उद्योगांची वार्षिक उद्योग पाहणी 
२०११-१२ ( राज्य नमुना ) ही संपूर्ण राज्यात केली जात आहे . 

३. सांख्यिकी संकलनाची पद्धती. प्रत्येक सांख्यिकी अधिकारी त्याच्या कार्यक्षेत्रांतर्गत माहिती देणाऱ्यास सूचना पत्र निर्गमित करेल . 
या सूचना पत्रात ज्या दिनांकापर्यंत माहिती पुरवावयाची आहे तो दिनांक, ज्या अधिकारी / कार्यालयास माहिती पुरवावयाची आहे ते अधिकारी / 
कार्यालय , ज्या घटक / घटकांसाठी माहिती पुरवावयाची आहे तो / ते घटक आणि माहिती ज्या नमुन्यात पुरवावयाची आहे असे नमुने ( विहित 
नमुन्यातील प्रपत्र ) या बाबी दर्शविलेल्या असतील. सांख्यिकी अधिकारी सूचना पत्रात उल्लेखिलेल्या इतर अटींच्या अधिन राहून विहित नमुन्यातील 
माहिती व आकडेवारी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून नोंदविण्यासाठी माहिती देणाऱ्यास अनुमती देऊ शकतात . 

४. ज्यांच्याकडून माहिती संकलित केली जाणार अशा माहिती देणाऱ्यांचे स्वरुप . - सांख्यिकी अधिकाऱ्यामार्फत घटकाचा 
[ अर्थात कोणताही कारखाना/ उद्योग किंवा वीज वा वायु वा पाणीपुरवठा करणारी संस्था,किंवा विडी आणि सिगारेट कामगार ( रोजगाराच्या अटी) 
अधिनियम , १ ९ ६६ अंतर्गत नोंदणीकृत आस्थापना] मालक किंवा अधिकारी ज्याला सूचना पत्र दिले जाईल, त्यांनी घटकासंबंधी माहिती उपलब्ध 
करून द्यावी लागेल . 

एकाच समुहाच्या / व्यवस्थापनाच्या अंतर्गत असलेल्या दोन किंवा अधिक घटकांसंबंधी माहिती घटकनिहाय वेगवेगळी उपलब्ध होत 
नसल्यास आणि अशा सारख्या इतर शक्यता ज्या सूचना पत्रात नमूद केल्या आहेत अशा बाबतीत सांख्यिकी अधिकारी मालक अथवा ज्यांच्या 
ताब्यात तो घटक आहे त्या व्यक्तीकडून अशा घटकांची एकत्रित माहिती मागू शकतो . 

सांख्यिकी संकलन करण्याचा अपेक्षित कालावधी. - सूचना पत्रात सूचनाकाद्वारे माहिती सादर करण्याचा दिनांक नमूद केलेला 
असेल, साधारणपणे तो दिनांक जानेवारी , २०१४ ते सप्टेंबर , २०१४ दरम्यान असा असेल. 


५ . 


६ . 


भाग चार - अ -२ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०१४ /माघ २४-३०, शके १९ ३५ 


खर्च, 


७. संदर्भ कालावधी. - १ एप्रिल २०११ ला सुरू होणारे व ३१ मार्च २०१२ ला संपणारे आर्थिक वर्षकिंवा १ एप्रिल २०११ आणि ३१ 
मार्च २०१२ च्या दरम्यान कोणत्याही तारखेला संपणारे घटकाचे लेखावर्ष या साठी माहिती उपलब्ध करून द्यावी लागेल. 

गोळा केल्या जाणाऱ्या माहितीचे स्वरुप. -मागितलेल्या माहितीत मत्ता व दायित्वे, रोजगार व रोजगारावरील खर्च, जमा , 
निविष्टी, वापरलेला स्वदेशी किंवा आयात माल, मुख्य उत्पादन व उप उत्पादने, वितरणावरील खर्च इत्यादींचा समावेश आहे . 

९ . माहिती देणाऱ्याने ज्या भाषेत माहिती सादर केली पाहिजे ती भाषा . -माहिती देणारा मराठी , हिंदी अथवा इंग्रजी भाषेमध्ये 
विहित नमुन्यातील माहिती सादर करील . 

१० . माहिती देणाऱ्यासाठी बंधने. - घटकाचा मालक किंवा पदाधिकारी हा संबंधित सांख्यिकी अधिकाऱ्याकडून प्राप्त झालेल्या 
सूचनापत्रात नमूद केल्याप्रमाणे त्याचप्रकारे व त्यात दिलेल्या दिनांकापर्यंत माहिती सादर करावी लागेल. तसेच सांख्यिकी अधिकारी किंवा त्यांनी 
प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तिना निरिक्षणासाठी संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावी लागतील तसेच मागितलेल्या माहिती संदर्भात विचारलेल्या 
प्रश्नांस उत्तरे द्यावी लागतील. 

११. व्यवसायासंबधी कागदपत्रे व निरिक्षण होऊ शकतील अशा लेख्यांचे स्वरुप . - सांख्यिकी अधिकारी किंवा त्याने प्राधिकृत 
केलेली व्यक्ती घटकाच्या व्यवसायासंबधीची कागदपत्रे, जसे ताळेबंद , नफा- तोटा पत्रक , हजेरी पत्रक , श्रम तासांची नोंदवही, वेतन पत्रक , 
संचालकांचा अहवाल अथवा घटकाद्वारे सादर केलेल्या माहितीच्या पुष्ट्यर्थ/ समर्थनार्थ कोणत्याही अन्य वैधानिक दस्ताऐवजांचे निरिक्षण करू 
शकेल . 


१२. निरिक्षणाची पद्धत. - संबंधीत सांख्यिकी अधिकारी किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेली व्यक्ती, घटकाच्या कारभारांचे लेखे तसेच इतर 
कागदपत्रे यांच्या आधारे घटकाकडून दिल्या गेलेल्या माहितीची सत्यता पडताळू शकेल तसेच संबंधित मालक अथवा अधिकारी किंवा घटकाच्या 
व्यवस्थापनाने प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीकडे त्या संबंधीचे स्पष्टीकरण मागू शकेल . 


अनुसूची २ 


अ.क्र . 


सांख्यिकी अधिकारी 


पत्ता 


भौगोलिक क्षेत्र 
(जिल्हा) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


उप संचालक , 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय , मुंबई . 


मुंबई शहर व 
मुंबई उपनगर 


इमारत , 


२ जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी , जिल्हा सांख्यिकी ठाणे 

कार्यालय, ठाणे . 


३ जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी , जिल्हा सांख्यिकी रायगड 

कार्यालय , रायगड . 


. 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन, नवीन प्रशासकीय 
इमारत , ७ वा मजला,हुतात्मा राजगुरु चौक , मादाम कामा रोड , 
मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२ . 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय , महाराष्ट्र शासन , 

बर्वे डेक्कन 
लॉज , दुसरा मजला, गोखले रोड,नौपाडा , ठाणे-४०० ६०१. 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय , महाराष्ट्र शासन , श्रीबाग क्षेत्रविकास , 
रेवदंड रोड, पारीजात सोसायटी , श्रीमती बुकबाइंडर यांचा बंगला , 
चेंढरे , रायगड- अलिबाग -४०१ २०१. 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय , महाराष्ट्र शासन , जिल्हा रेव्हेन्यु एम्लॉईज 
को - ऑपरेटीव्ह क्रेडीट सोसायटी , पहिला 

माळा, जिल्हाधिकारी 
कार्यालयाचे आवार, रत्नागिरी-४१५ ६१२ . 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय , महाराष्ट्र शासन , 

जिल्हा मुख्यालय 
संकुल , ओरस , अ ब्लॉक, पहिला मजला, मु . पो.ओरस- बुद्रुक , 
ता . कुडाळ , सिंधुदुर्ग-४१६ ५२० . 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, महाराष्ट्र शासन, डॉक्टर हाऊस , दुसरा 
मजला , ठक्कर बाजार समोर, त्रंबक नाका, नाशिक ४२२ ००१ . 


४ जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी , जिल्हा सांख्यिकी रत्नागिरी 

कार्यालय , रत्नागिरी. 


५ जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी सिंधुदूर्ग 

कार्यालय, सिंधुदूर्ग. 


६ जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी , जिल्हा सांख्यिकी नाशिक 

कार्यालय , नाशिक . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९, २०१४ /माघ २४-३०, शके १९ ३५ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


७ जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी धुळे 

कार्यालय, धुळे . 
८ जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी नंदुरबार 

कार्यालय , नंदुरबार . 
९ जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी जळगांव 

कार्यालय , जळगांव . 
१० जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी , जिल्हा सांख्यिकी अहमदनगर 

कार्यालय , अहमदनगर . 


जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, महाराष्ट्र शासन, प्रशासकीय संकुल , 
गोल बिल्डींग, धुळे ४२४ ००१ . 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय , महाराष्ट्र शासन , रूम नं २२१ , दुसरा 
मजला, जिल्हाधिकारी कार्यालय ,नंदुरबार ४२५ ४१२. 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, महाराष्ट्र शासन, के भिकमचंद जैन 
मार्केट , सी हॉल , पहिला मजला, जळगांव ४२५ ००१. 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, महाराष्ट्र शासन, मध्यवर्ती प्रशासकीय 
भवन , पहिला मजला , आकाशवाणी समोर , सावेडी, 
अहमदनगर ४१४ ००३ . 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय , महाराष्ट्र शासन, २५ , शुक्रवार पेठ, पुणे 
म.न.पा. वाणिज्य बिल्डींग, महात्मा फुले मंडईजवळ , तुळशीबाग मार्ग, 
पुणे ४११ ००२. 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय , महाराष्ट्र शासन, ब्लॉक नं ५ व ६ , 
पहिला माळा, जिल्हा परिषद , नवीन विस्तारित इमारत , 


. 


११ जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी पुणे 

कार्यालय, पुणे . 


१२ जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी सातारा 

कार्यालय, सातारा . 


सातारा ४१५ ००१. 


१३ जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी सांगली 

सांगली. 


कार्यालय , 


. 


कार्यालय , 


१४ जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी सोलापूर 

कार्यालय , सोलापूर . 
१५ जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी कोल्हापूर 

कोल्हापूर . 
१६ जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी औरंगाबाद 

कार्यालय , औरंगाबाद . 
१७ जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी जालना 

कार्यालय , जालना . 
१८ जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी परभणी 


जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, महाराष्ट्र शासन, मध्यवर्ती प्रशासकीय 
इमारत , १ ला मजला, गाळा नं .१०६, सांगली मिरज रोड , विजयनगर , 
सांगली ४१६ ४१६. 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय , महाराष्ट्र शासन , भागवत किर्ती मंदिर, 
३ रा मजला, रूम नं . १, मोरारजी पेठ , सोलापूर ४१३ ००१. 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय , महाराष्ट्र शासन , रघुकुल बिल्डींग , 
८५२/८ , बी वार्ड, सुभाष रोड, कोल्हापूर ४१६ ०१२. 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, महाराष्ट्र शासन, मध्यवर्ती प्रशासकीय 
इमारत , २ रा मजला, जिल्हाधिकारी कार्यालय , औरंगाबाद ४३१ ००१. 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, महाराष्ट्र शासन, मध्यवर्ती प्रशासकीय 
इमारत , दुसरा मजला, जालना ४३१ २०३. 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय , महाराष्ट्र शासन , 

ओमकार निवास , 
वकील कॉलनी, परभणी ४३१ ४०१. 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, महाराष्ट्र शासन, पद्मजा बिल्डींग , 
पशु वैद्यकीय दवाखान्यासमोर, सुभाष रोड , बीड ४३१ १२२ . 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, महाराष्ट्र शासन, कासलीवाल इमारत , 
पहिला माळा, पेट्रोलपंपाच्या बाजूस , व्ही.आय.पी. रोड, 
नांदेड ४३१ ६०२. 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, महाराष्ट्र शासन, मध्यवर्ती प्रशासकीय 
इमारत , तळ मजला , हॉल क्र . ४ , उस्मानाबाद ४३१ ५०१ . 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, महाराष्ट्र शासन, मध्यवर्ती प्रशासकीय 
इमारत , दक्षिण बाजू, हॉल क्र . २, लातूर ४१३ ५१२ . 


कार्यालय , 

परभणी. 


कार्यालय , 


१९ जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी बीड 

बीड . 
२० जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी नांदेड 
कार्यालय , 

नांदेड . 


२१ जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी , जिल्हा सांख्यिकी उस्मानाबाद 

कार्यालय, उस्मानाबाद . 
२२ जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी लातूर 

कार्यालय , लातूर . 


. 


भाग चार - अ -३ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०१४/ माघ २४-३०, शके १९ ३५ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


२३ जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी , जिल्हा सांख्यिकी हिंगोली 
कार्यालय , 

हिंगोली. 


२४ जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी अमरावती 
कार्यालय , 

अमरावती . 
२५ जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी अकोला 
कार्यालय , 

अकोला. 
२६ जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी , जिल्हा सांख्यिकी वाशिम 
कार्यालय , 

वाशिम. 


~ 


२७ जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी , जिल्हा सांख्यिकी बुलढाणा 


कार्यालय , 


बुलढाणा. 


२८ जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी ,जिल्हा सांख्यिकी यवतमाळ 

कार्यालय , यवतमाळ. 
२ ९ जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी , जिल्हा सांख्यिकी नागपूर 

कार्यालय, नागपूर . 


जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, महाराष्ट्र शासन, मध्यवर्ती प्रशासकीय 
इमारत , एस / ४ , दुसरा मजला, जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर , 
हिंगोली ४३१ ५१३ . 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, महाराष्ट्र शासन, वसुंधरा महाशब्दे यांचे घर, 
चपराशीपुरा कॅम्प , अमरावती ४४४ ६०६. 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, महाराष्ट्र शासन, प्रशासकीय इमारत , 
पहिला मजला, जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर, अकोला ४४४ ००१ . 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, महाराष्ट्र शासन, प्रशासकीय इमारत , 
दुसरा मजला, कक्ष क्र . २०१, जिल्हाधिकारी कार्यालय , 
वाशिम ४४४ ५०५ . 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय , महाराष्ट्र शासन , 

नवीन प्रशासकीय 
इमारत , पहिला मजला, ८ ब, एस.टी. स्टॅन्ड समोर , 
बुलढाणा ४४३ ००१.. 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, महाराष्ट्र शासन, जुनी स्काउट हायस्कूल 
इमारत , तहसील कार्यालयासमोर , मार्केट लेन, यवतमाळ ४४५ ००१. 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, महाराष्ट्र शासन , ५ वा मजला, नवीन 
प्रशासकीय इमारत क्र .२, जुने सचिवालय परिसर , सिव्हील लाईन्स , 
नागपूर ४४१ ००१ . 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, महाराष्ट्र शासन , डॉ . अडसुळे यांचे घर , 
वार्ड क्र .२ प्लॉट न . ४१६, पारस आईस फॅक्टरीसमोर, 
लोकमहाविद्यालयाजवळ , बॅचलर रोड , वर्धा ४४६ ००१. 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, महाराष्ट्र शासन, अॅड. बेदरकर निवास , 
पहिला मजला, संत तुकडोजी वार्ड, एल . आय. सी . ऑफिस समोर , 
भंडारा ४४१ ९ ०४ . 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय , महाराष्ट्र शासन , नवीन प्रशासकीय 
इमारत , रूम क्र . २३, दुसरा मजला, जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर, 
चंद्रपूर ४४२ ४०१. 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय , महाराष्ट्र शासन, लिल्हारे भवन , घर 
क्र . ५० ९ अ , आझाद वार्ड क्र .५ , वसंत नगर , गोंदिया ४४१ ६१४ . 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, महाराष्ट्र शासन, युनिट नं.१, बॅरेक्स ( ३ ), 
इ. अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॉम्लेक्स , गडचिरोली ४४२ ६०५. 


. 


३० जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी वर्धा 

कार्यालय , वर्धा. 


. 


३१ जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी भंडारा 

भंडारा. 


कार्यालय , 


३२ जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी चंद्रपूर 

कार्यालय, चंद्रपूर . 


~ 


३३ जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी , जिल्हा सांख्यिकी गोंदिया 
कार्यालय , 

गोंदिया . 
३४ जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी गडचिरोली 
कार्यालय , 

गडचिरोली. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


के . पी . बक्षी , 


शासनाचे अपर मुख्य सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०१४ /माघ २४-३०, शके १९ ३५ 


o 


PLANNING DEPARTMENT 


Hutatma Rajguru Chowk , Madam Kama Marg , 
Mantralaya ,Mumbai 400 032 , dated the 28th January 2014 . 


NOTIFICATION 


COLLECTION OF STATISTICS ACT, 2008 . 

No. DES - 2013 /C.R . 189/Desk - 1417. - In exercise of the powers conferred by sections 3 and 4 
of the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009) read with rules 5 and 7 of the Collection of 
Statistics Rules, 2011, Government of Maharashtra hereby directs the collection of statistics on 
manufacturing and related activities through a statistical survey hereinafter referred to as “ the 
Annual Survey of Industries 2011-12 (State Sample ) as per the details mentioned in the Schedule 
I appended hereto . 

2. The Government of Maharashtra hereby appoints the persons as also their assignees in 
office , mentioned in the Schedule -II appended hereto , as statistics officers in respect of the 
geographical units mentioned thereof with reference to the aforesaid direction . 

3. The persons authorized by the concerned statistics officer shall engage in the jurisdiction 
of the statistics officer for verification of information furnished by each informant, for inspecting 
relevant records, and for seeking clarifications, as may be necessary . Each person shall carry a 
photo identity card or a letter of authorization issued by the concerned statistics officer . 

4. The statistics collected in respect of the Annual Survey of Industries 2011-12 (State 
Sample ) furnished by the informants , after due verification and scrutiny , shall be processed by 
officials working at the Directorate . 

5. All the persons engaged in any activity in respect of the Annual Survey of Industries 
2011-12 (State Sample ) are governed by the provisions under the Collection of Statistics Act, 
2008 ( 7 of 2009) and the collection of statistics Rules, 2011. No power has been delegated to any 
statistics officer under sub - sections ( 4 ) or (6 ) of section 4 of the Act . 


Schedule - I 
1. Subject and purpose for collection of statistics.— Statistics relating to the growth , 
composition and structure of organized manufacturing sector comprising activities related to 
manufacturing processes , repair services, gas and water supply and cold storage is collected 
through Annual Survey of Industries 2011-12 (State Sample ). 

2. Geographical area for collection of statistics.— The Annual Survey of Industries 2011 
12 ( State Sample ) is shall be conducted in the whole State of Maharashtra . 

3. Method of data collection . - A notice shall be issued by each statistics officer to informants 
under his jurisdiction , indicating therein the date by which , the officer or office to whom , the 
unit or units for which , and the formats in which information is required to be furnished . A 
statistics officer may permit an informant to file the prescribed information in electronic form , 
subject to such other conditions that he may specify in the notice . 

4. Nature of informants from whom data may be collected . The owner or occupier of a 
unit [ i.e., a factory or an electricity or gas or water supply undertaking or an establishment 
registered under the Beedi and Cigar workers (Conditions of Employment) Act , 1966 ] to whom 
the notice has been issued by a statistics officer shall furnish information about the unit . 

5. A statistics officer may require an owner or occupier to furnish consolidated information 
in respect of two or more units under single management in case information is not separately 
available for individual units and subject to such other conditions, as he may specify , in the 
notice . 

6. Period during which collection of statistics may be completed.— The date for submission 
of information by each informant shall be mentioned in the notice and it would generally fall in 
between January , 2014 to September , 2014 . 
भाग चार - अ -३ अ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०१४/ माघ २४-३०, शके १९ ३५ 


10 . 


7. Reference Period.— Information is required to be furnished for the financial year 
commencing from the 1st April 2011 and ending on the 31st March 2012 or for the accounting year 
of a unit ending on any date between the 1st April 2011 and on the 31st March 2012 . 

8. Nature of information to be collected.— The information required shall be of the assets 
and liabilities , employment and labour cost , receipts , expenses , input items- indigenous and 
imported , products and by - products, distributive expenses etc. 

9. Language in which information is to be furnished by informant.— An informant shall 
furnish the information in the prescribed format either in Marathi, Hindi or in English . 

Obligation of informant.- An owner or occupier of a unit shall furnish information in 
the manner and by the date mentioned in the notice received by him from the concerned statistics 
officer. He should also furnish relevant records for inspection and answer the questions in relation 
to the information sought, as may be required by the statistics officer or a person authorized by 
him . 

11. Nature of business records and other records which may be inspected.— The business 
records of a unit , such as balance sheet , profit and loss account, muster rolls, attendance register, 
labour register , pay rolls, Director s report or any other legal document in support of the 
information furnished by the unit may be inspected by the statistics officer or a person authorized 
by him . 

12. The manner of inspection.— The concerned statistics officer or a person authorized by 
him may verify the information furnished by a unit on the basis of business records and other 
records of the unit and seek clarifications from the concerned owner or occupier or a person 
authorized by the management of the unit. 


Statistics Officer 


Office Address 


Sr. 
No. 


Schedule -II 
Geographical 

Unit 
( District ) 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


1 Deputy Director, Directorate 

of Economics and Statistics , 
Mumbai. 


2 


District Statistical Officer , 
District Statistical Office , 
Thane . 


3 District Statistical Officer , 

District Statistical Office , 
Raigad . 


Mumbai Directorate of Economics and Statistics , 
City and Government of Maharashtra , New 
Mumbai Administrative Building, 7th Floor , Hutatma 
Suburban . Rajguru Chowk , Madam Kama Road , Opposite 

Mantralaya, Mumbai 400 032 . 
Thane District Statistical Office , Government of 

Maharashtra , Burvey Building, Dekkan Loge, 
2nd Floor, Gokhale Road , Naupada , 

Thane 400 601. 
Raigad District Statistical Office , Government of 

Maharashtra,Shribag Kshetravikas, Revdand 
Road , Parijat Society , Smt. Bookbaidar s 

Bunglow , Chendhare , Raigad -Alibag 401 201. 
Ratnagiri. District Statistical Office , Government of 

Maharashtra , District Revenue Employees 
Co-operative Credit Society , First floor, 

Collector Office premises, Ratnagiri 415 612 . 
Sindhudurg District Statistical Office, Government of 

Maharashtra , District Headquarter Complex , 
Oras , A Block , First Floor , At Post Oras 
Budruk , Tahsil Kudal, Sindhudurg 416 520 . 


4 District Statistical Officer, 

District Statistical Office , 
Ratnagiri. 


5 District Statistical Officer, 

District Statistical Office , 
Sindhudurg . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९ , २०१४/ माघ २४-३० , शके १९ ३५ 


११ 


Schedule - 11 - Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Nashik 


6 District Statistical Officer , 

District Statistical Office , 
Nashik 


District Statistical Office, Government of 
Maharashtra , Doctor House, 2nd Floor, 
Opp . Thakkar Bazar , Trambak Naka , 
Nashik 422 001. 


7 District Statistical Officer , 

District Statistical Office , 
Dhule . 


8 District Statistical Officer , 

District Statistical Office , 
Nandurbar. 


9 District Statistical Officer, 

District Statistical Office , 

Jalgaon . 
10 District Statistical Officer, 

District Statistical Office , 
Ahmednagar . 


Dhule District Statistical Office , Government of 

Maharashtra , Administrative Complex , 

Gol Building, Dhule- 424 001. 
Nandurbar District Statistical Office, Government of 

Maharashtra , Room No. 221, 2nd Floor , 

Collector Office , Nandurbar 425 412 . 
Jalgaon District Statistical Office , Government of 

Maharashtra , K Bhikamchand Jain Market , 

C Hall, 1st Floor , Jalgaon- 425 001. 
Ahmednagar District Statistical Office , Government of 

Maharashtra , Central Administrative 
Building , 1st Floor, Opposite Akashwani, 

Savedi, Ahmednagar 414 003 . 
Pune District Statistical Office , Government of 

Maharashtra , 25 , Shukrawar Peth , PMC 
Commercial Building, Near Mahatma Phule 

Mandai, Tulsibag Road , Pune- 411 002. 
Satara District Statistical Office , Government of 

Maharashtra , Block No. 5 & 6 , 1st Floor , Jillha 
Parishad , New Extension Building , 
Satara 415 001. 


11 District Statistical Officer , 

District Statistical Office , 
Pune. 


12 District Statistical Officer , 

District Statistical Office , 
Satara . 


13 District Statistical Officer , 

District Statistical Office , 
Sangli. 


14 


District Statistical Officer , 
District Statistical Office , 
Solapur . 


15 District Statistical Officer , 

District Statistical Office , 

Kolhapur. 
16 District Statistical Officer , 

District Statistical Office , 
Aurangabad . 


Sangli District Statistical Office , Government of 

Maharashtra , Central Administrative 
Building , 1st Floor , Room No.106 , Sangli -Miraj 

Road , Vijaynagar, Sangli 416 416 . 
Solapur District Statistical Office , Government of 

Maharashtra , Bhagwat Kirti Mandir , 
3rd Floor, Room No. 1, Morarji Peth , 

Solapur 413 001. 
Kolhapur District Statistical Office , Government 

of Maharashtra , Raghukul Building , 852/8 , 

B Ward , Subhash Road , Kolhapur 416 012 . 
Aurangabad District Statistical Office , Government of 

Maharashtra , Central Administrative 
Building , 2nd Floor , Collector Office , 

Aurangabad 431 001. 
Jalna District Statistical Office , Government 

of Maharashtra , Central Administrative 
Building, 2nd Floor , Jalna 431 203. 


17 


District Statistical Officer, 
District Statistical Office , 
Jalna. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९ , २०१४/ माघ २४-३० , शके १९ ३५ 


Schedule - 11 — Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


18 District Statistical Officer , 

District Statistical Office , 

Parbhani. 
19 District Statistical Officer , 

District Statistical Office , 
Beed . 


20 


District Statistical Officer , 
District Statistical Office , 
Nanded . 


21 District Statistical Officer, 

District Statistical Office , 
Osmanabad . 


22 


District Statistical Officer , 
District Statistical Office , 
Latur. 


23 District Statistical Officer, 

District Statistical Office , 
Hingoli. 


24 District Statistical Officer , 

District Statistical Office , 
Amravati . 


Parbhani District Statistical Office, Government of 

Maharashtra , Omkar Niwas, Vakil Colony , 

Parbhani 431 401 . 
Beed 

District Statistical Office , Government of 
Maharashtra , Padmaja Building, 
Opp . Veternary Clinic, Subhash Road , 

Beed 431 122 . 
Nanded District Statistical Office , Government of 

Maharashtra , Kasliwal Building , 1st Floor , 
Near Petrol Pump, VIP Road , 

Nanded 431 602 . 
Osmanabad District Statistical Office , Government of 

Maharashtra , Central Administrative 
Building , Ground Floor , Hall No. 4 , 

Osmanabad 431 501. 
Latur District Statistical Office , Government of 

Maharashtra , Central Administrative 
Building, South Side, Hall No. 2 , 

Latur 413 512 . 
Hingoli District Statistical Office, Government of 

Maharashtra , Central Administrative 
Building, S /4 , 2nd Floor , Collector Office 

premises , Hingoli 431 513 . 
Amravati District Statistical Office , Government of 

Maharashtra , Vasundhara Mahashabde s 
House , Chaprashipura Camp, 

Amravati 444 606 . 
Akola District Statistical Office , Government of 

Maharashtra , Administrative Building, 
1st Floor , Collector Office premises , 

Akola 444 001. 
Washim District Statistical Office , Government of 

Maharashtra , Administrative Building, 
2nd Floor, Desk No. 201, Collector Office , 

Washim 444 505 . 
Buldhana District Statistical Office , Government of 

Maharashtra , New Administrative 
Building, 1st Floor , 8 - B , Opposite ST Stand , 

Buldhana 443 001. 
Yavatmal District Statistical Office , Government of 

Maharashtra , Old Scout High School 
Building , Opposite Tahsil Office, Market 

Lane, Yavatmal 445 001. 
Nagpur District Statistical Office , Government of 

Maharashtra , 5th Floor, New Administrative 
Building No. 2 , Old Secretariate Premises , 
Civil Lines , Nagpur 441 001. 


25 District Statistical Officer , 

District Statistical Office , 
Akola . 


26 District Statistical Officer , 

District Statistical Office , 
Washim . 


27 District Statistical Officer , 

District Statistical Office , 
Buldhana . 


28 District Statistical Officer , 

District Statistical Office , 
Yavatmal. 


29 


District Statistical Officer , 
District Statistical Office , 
Nagpur . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९ , २०१४/ माघ २४-३० , शके १९ ३५ 


23 


Schedule - 11 — Concld . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


30 District Statistical Officer , 

District Statistical Office , 
Wardha . 


31 District Statistical Officer , 

District Statistical Office , 
Bhandara . 


Wardha District Statistical Office, Government of 

Maharashtra , Dr. Adsule s House , Ward No. 2 , 
Plot No. 416 , Opp . Of Paras Ice Factory, Near 
Lokmahavidyalaya , Bachelor Road , 

Wardha 446 001 . 
Bhandara District Statistical Office , Government of 

Maharashtra , Adv. Bedarkar s House , 
1st Floor , Sant Tukdoji Ward , In front of LIC 

Office , Bhandara 441 904 . 
Chandrapur District Statistical Office , Government of 

Maharashtra , New Administrative Building, 
Room No. 23 , 2nd Floor , Collector Office 
Premises, Chandrapur- 442 401. 


32 District Statistical Officer , 

District Statistical Office , 
Chandrapur. 


33 


District Statistical Officer , 
District Statistical Office , 
Gondia . 


Gondia District Statistical Office , Government of 

Maharashtra , Lilhare Bhavan , House No. 
509A , Azad Ward No. 5 , Vasant Nagar , 

Gondia 441 614 . 
Gadchiroli District Statistical Office , Government of 

Maharashtra , Unit No. 1, Bareks ( 3 ), E 
Administrative Complex , Gadchiroli 442 605 . 


34 District Statistical Officer , 

District Statistical Office , 
Gadchiroli. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


K. P. BAKSHI, 
Additional Chief Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३-१९, २०१४ /माघ २४-३०, शके १९ ३५ 

महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१४ . 

आदेश 
भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु. २०१४ / ३३५ / प्र.क्र . ४७ / म- १. - महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ 
( १८ ९९ परि-२) च्या कलम ९ ( १) ( ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत 
आहे की , ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd. यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता 
एकत्रितरित्या भरलेली मुद्रांक शुल्क रक्कम रुपये २०,००० ( रुपये वीस हजार फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधीन राहून एकत्रित 
मुद्रांक शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे : 

(१ ) वरील पावत्यांचा वापर दिनांक २० फेब्रुवारी २०१४ ते ३१ मार्च २०१५ या कालावधीकरिताच करता येईल . 

( २ ) उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक 
शुल्क परत करण्यात येणार नाही . 

( ३ ) उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर 
आवश्यक महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा . 

( ४ ) प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय , मुंबई यांच्याकडे 
दिला पाहिजे . 

( ५ ) यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर , 

कक्ष अधिकारी . 


